मोवाड, ता. नरखेड, जि. नागपूर येथील पूरग्रस्तांच्या 
पुनर्वसनासाठी संपादीत जमीनीचा वाढीव मोबदला 
भूसंपादन अधिनियम, १८९४ नुसार कलम १८ खालील 
वाढीव मोबदला मा.न्यायालयात भरणा करण्यासाठी 
निधी उपलब्ध करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. भूसंमो-२०१८/ प्र.क्र.२०४/र-१२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक - ३१ मार्च २०२१ 


प्रस्तावना :- 


विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांनी दि.३०.१०.२०१९, २८.०८.२०२० च्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मौजे 
मोवाड, ता. नरखेड, जि. नागपूर येथील पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी भूसंपादन प्रकरणात भूधारक श्री. भाऊराव 
नारायण सरोदे, श्री. सुरेश आगरकर, श्री. रामराव खराळकर, श्रीमंती मंजोळी खोरगे, श्रीमती कुंतेश भार्गव, 
श्री . तुकाराम श्रुंगारे, श्री. वसंता वैद्य व श्री. अरुणकुमार खंडेलवाल यांची जमीन संपादीत करण्यात आली आहे. 
सदर जमीनीचा मोबदला देण्यासाठी निवाडा घोषित केला असुन निवाडयानूसार दिलेल्या मोबदला व 
मा. न्यायालयाच्या आदेशानूसार निश्चित केलेला मोबदला अधिक असल्याने या वाढीव मोबदल्याची रक्‍कम न्याय 
निर्णयान्वये मा. न्यायालयात वाढीव मोबदला भरणा करण्यासाठी खाली नमूद ८ भूधारकांना भूसंपादन प्रकरणी 
एकूण रु. ८८,३६,९२६/- एवढा निधी उपलब्ध करुन मिळण्याच्या विनंतीनूसार निधी वितरणाची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 
अ. भूसंदर्भ | भूधारकाचे नाव | संपादनाखाळील जमीनीचे | निवाडा घोषित | मा. न्यायालयाचे | मा. न्यायालय 
क्र. |, 'कशाक क्षेत्र व ठिकाण झाल्याची तारीख व | आदेश दिनांक | यांच्या आदेशा 
क्रमांक नूसार भरणा 
करावयाचा वाढीव 
मोबदला रक्‍कम 
al 994/993 | भाऊराव सर्वे क्र. 4§2, क्षेत्र-०.६०.०० | २०/०६/१९९२ (क्र. २५/०८/२००८ १,०८,९५८ 
नारायण सरोदे | है. आर. २/अ-६५/१९९१-९२) 
मौ. खैरगाव, त. नरखेड, जि. 
नागपूर 
3 | १४१/१९९३ | सुरेश आगरकर | Ud क्र. ५५४, क्षेत्र-०.७०.०० २०/०६/१९९२ (क्र. २५/०८/२००८ ७७,८८९ 
हे. आर. मौ. खैरगाव, त. २/अ-६५/१९९१-९२) 
नरखेड, जि. नागपूर 
४ | १४२/१९९३ | रामराव सर्वे क्र. ५५७, क्षेत्र-०.६६.०० | २०/०६/१९९२ (क्र. २५/०८/२००८ ५०,०७७ 
Sava हे. आर. २/अ-६५/१९९१-९२) 
मौ. खैरगाव, त. नरखेड, जि. 
नागपूर 
2 | १३०/१९९३ | मंजोळी खोरगे । सर्वे क्र. ५५९, क्षेत्र-०.३२.०० । २०/०६/१९९२ (क्र. ०३/१२/२००९ ९,४७,०३३ 
हे. आर. मौ. खैरगाव, त. २/अ-६५/१९९१-९२) 
नरखेड, जि. नागपूर 
५ | १६५/१९९३ | कुंतेडा भार्गव | सर्वे क्र. ८७, क्षेत्र-२.६२.०० हे. | ०७/०८/१९९२ (क्र. २१/०२/२००९ ८,९३,२१९ 
आर. प/अ-६५/१९९१-९२) 
मौ. अंबाडा, त. नरखेड, जि. 
नागपूर 
६ | २१८/१९९४ | तुकाराम श्रुंगारे | सर्वे क्र. २८४, क्षेत्र-१.९२.०० | ०१/०३/१९९४ (क्र. २२/११/२००८ १,७०,८१२ 
हे. आर. १३/अ-६५/१९९१- 
मौ. अंबाडा, त. नरखेड, जि. । ९२) 
नागपूर 
७ | २१६/१९९३ | वसंता वैद्य सर्वे क्र. ४८९/१, क्षेत्र- २०/०६/१९९२ (क्र. ०६/०७/२०१० १०,२८,५४८ 
०.५०.०० हे. आर. १/अ-६५/१९९१-९२) 
मौ. मोवाड, त. नरखेड, जि. 
नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः भूसंमो-२०१८/ प्र.क्र.२०४/र-१२ 


८ | २९१/१९९३ | श्री. सर्वे क्र. १२२५, क्षेत्र-१.६४.०० | २०/०६/१९९२ (क्र. | २७/०२/२०१५ ४९,५४,७२१ 


अरुणकुमार हे. आर. १/अ-६५/१९९१-९२) 


खंडेलवाल 


एकूण ८८,३६,९२६ 


शासन निर्णय :- 


मा. सह दिवाणी (वरीष्ठ स्तर), नागपूर यांनी मौजे मोवाड, ता. नरखेड, जि. नागपूर येथील पूरग्रस्तांच्या 
पुनर्वसनासाठी भूसंपादन प्रकरणात भूधारक श्री. भाऊराव नारायण सरोदे, श्री. सुरेश आगरकर, श्री. रामराव 
खराळकर, श्रीमंती मंजोळी GRA, श्रीमती कुंतेश भार्गव, श्री. तुकाराम श्रुंगारे, श्री. वसंता वैद्य व श्री. अरुणकुमार 
खंडेलवाल यांची जमीन संपादीत करण्यात आली आहे अशा सर्व प्रकरणी दिलेल्या न्याय निर्णयानूसार संपादित 
जमिनीचा वाढीव मोबदला व व्याजासह येणारी रक्‍कम अदा करण्यासाठी या सर्व प्रकरणी रु.८८,३६,९२६ -/इतका 
निधी विभागीय आयुक्‍त नागपूर यांनी मागणी केल्यानूसार मा. सह दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयानूसार भूसंपादन 
अधिनियम १८९४ च्या कलम १८ अन्वये वाढीव मोबदला न्यायालयात भरणा करण्यासाठी सन २०२०-२१ या 
वित्तीय वर्षात निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर बाबीवरील खर्च भागविण्यासाठी विभागीय आयुक्त, नागपूर यांना रु. ८८,३६,९२६/- इतका निधी 
BEAMS प्रणालीवर निधी उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही कक्ष अधिकारी (म-११), महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांनी करावी. 


३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/१३/विनियम, भाग-२, दि.१७/०४/२०१५ अनृसार 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-३ अनुक्रमांक ४ परिच्छेद क्र. २७(२)(अ) 
अनूसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारानूसार, श्री. भाऊराव नारायण सरोदे, श्री. सुरेश आगरकर, श्री. 
रामराव खराळकर, श्रीमंती मंजोळी GRA, श्रीमती Hear भार्गव, श्री. तुकाराम श्रुंगारे, श्री. वसंता वैद्य व श्री. 
अरुणकुमार खंडेलवाल यांच्या भूसंपादनासाठी भूसंपादीत जमीनीचा मा. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानूसार 
भूसंपादनाचा वाढीव मोबदला अदा करण्यासाठी सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात BEAMS प्रणाळीवर उपलब्ध 
तरतुदीतून रु.८८,३६,९२६/- (रुपये अठ्ठाऐंशी लक्ष छत्तीस हजार नऊडऱे सव्वीस फक्त ) इतका निधी “मागणी 
क्र.सी-६, २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणार्थ सहाय्य, ०२-पूर चक्रीवादळे, (९३) इतर (९३) (०३) पुरामुळे बाधीत 
झालेल्या व्यक्तिच्या पुनर्वसनाकरिता रस्ते, घरे इ. बांधकामासाठी संपादन केलेल्या/अधिग्रहित केलेल्या 
जमिनीबद्दल नुकसानभरपाई देणे (अनिवार्य), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२४५ ०१८२)” या लेखाशिर्षाखाली 
विभागीय आयुक्त, नागपूर यांना खालील वित्तीय शिस्तीच्या अधिन राहून उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने सर्व संबधितांनी खालील सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. 


१) विभागीय आयुक्त, नागपूर यांनी भूधारकारस अदा करण्यासाठी सर्व नमूद प्रकरणी रु.८८,३६,९२६ -/ 
एवढी वाढीव मोबदला रक्‍कम अंतिम व योग्य असल्याची खातरजमा करुन, सदर रक्‍कम भूधारकास 
तात्काळ अदा करावी. 

२) विभागीय आयुक्त, नागपूर यांनी मा. न्यायालयाच्या आदेशानूसार वाढीव मोबदला मंजूरीचे आदेशा 
तात्काळ निर्गमित करावेत. 


3) अदा करण्यासाठी मंजूर केलेल्या बाबी व्यतिरिक्त अन्य बाबीवर अनुदान खर्च होणार नाही याची 
विभागीय आयुक्त, नागपूर यांनी दक्षता घ्यावी. 


8) या शासन आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेला निधीपेक्षा जास्त निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च 
होणार नाही याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः भूसंमो-२०१८/ प्र.क्र.२०४/र-१२ 


५) मा. न्यायालयाच्या निर्णयानूसार वाढीव मोबदला अदा करण्यास विलंब होणार नाही याची संबंधितांनी 
दक्षता घ्यावी. तसेच न्यायालयीन प्रकरणी असूनही, मा. सह दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निधी 
विलंबाने निधीची मागणी सादर करण्यास जबाबदार अधिकारी कर्मचारी यांचेवर जबा /बदारी निश्चित 
करुन जबाबदार आढळयास त्यांच्याकडून व्याज वसुली करुन त्याचा अहवाळ शासनास सादर 
करण्याची कारवाई करण्यात यावी व तसे शासनास अवगत करावे. 


६ सदर आदेशात नमूद “मागणी क्र. सी-६, मुख्य लेखा शीर्ष २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणार्थ 
सहाय्य, ०२- पूर चक्रीवादळे (९३) इतर (९३)(०३) WHS बाधित झालेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनाकरिता 
रस्ते, घरे इ. बांधकामासाठी संपादन केलेल्या / अधिग्रहित केलेल्या जमीनीबद्दल नूकसान भरपाई देणे, 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२४५ ०१८२)” या लेखाशीर्षातर्गत कोणताही निधी शिल्लक राहणार 
नाही अथवा सदर आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित यंत्रणेच्या कोणत्याही Operational Bank 
Account/PLA (स्वीय प्रपंजी खाते) मध्ये जमा करुन ठेवण्यात येणार नाही याची संबंधित अधिकारी यांनी 
दक्षता घ्यावी. 


७ “मागणी क्र. सी-६, मुख्य लेखा शीर्ष २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणार्थ सहाय्य, ०२- पूर चक्रीवादळे 
(९३) इतर (९३)(०३) WHS बाधित झालेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनाकरिता रस्ते, घरे इ. बांधकामासाठी 
संपादन केलेल्या / अधिग्रहित केलेल्या जमीनीबद्दल नूकसान भरपाई देणे, ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) (२२४५ ०१८२)” या लेखाठीर्षांतर्गत संबंधित संनियत्रण अधिकारी यांनी होणाऱ्या खर्चाचे स्वतंत्र 
लेखे ठेवून शासनाच्या प्रचलित लेखा पध्दतीनूसार ते महालेखापाल यांना सादर करावेत. तद्नंतर या 
लळेखाशीर्षाखाली होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ, विनियोजन लेखे इत्यादी कामे संबंधितांनी प्रचलित 
पध्दतीप्रमाणे करावे. 


८) या संदर्भातील खर्च विवरणपत्रे / अहवाल शासनास न चुकता सादर करण्यात यावीत. वरील 
निधीसंबंधित खर्च ताळमेळाची विवरणपत्रे महाळेखापाल कार्यालयाच्या Reconciliation Slip सह 
शासनास न चुकता सादर करावीत. 


९) संबंधित अधिकारी यांनी या आदेशान्वये वितरीत निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र ॥॥59101 Certificate 
महालेखापाल कार्यालय, संबंधित जिल्हाधिकारी / विभागीय आयुक्‍त / शासनास तातडीने सादर करावे. 


qo) सदर आदेशा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१३०/२०२१/व्यय-९, दि.२५/०३/२०२१ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतिक क्रमांक २०२१०३३११९५९०९२९१९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Chularam R Nikhare 
ment Of Maharashtra, ou=Revenue And 


DN: |, 0 ent 
h | R N 4 k h forest Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
C 1 u a fa m | 7) a re 2.5.4.20=888a9197d5a483 1c7e5ef0c432825952 1 ba94feaafdff 
badf353be3592552a31, cn=Chularam R Nikhare 
Date: 2021.03.31 20:28:16 +05'30' 


(चु. रा. निखारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


c=IN, ०-७ 


प्रती 
१. विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रक अधिकारी (पुनर्वसन), नागपूर विभाग, नागपूर 
२. उप आयुक्त (पुनर्वसन), नागपूर विभाग, नागपूर 
३. जिल्हाधिकारी, नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः भूसंमो-२०१८/ प्र.क्र.२०४/र-१२ 


४. उपविभागीय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) पेंच प्रकल्प, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२, मुंबई /नागपूर 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा) -१/२, मुंबई /नागपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

महसूल व वन विभाग कार्यासन ब-१/ अ-४/पीएसी/ म-११, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती र-१२ 


wen SG & 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


